प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
यांच्या बदल्या-२०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली -४३१९/प्र.क्र.४९/१९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:०५ जुले, २०१९ 

शासन आदेडशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील नियम ४ (४) (दोन) व ४(५) नुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या सेवेतील प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन 
व तत्सम संस्था या संवर्गातील बदल्या खालील प्रमाणे करण्यात येत आहेत. 


अनु. | प्राचार्यांचे नांव व सध्या कार्यरत  बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्रमांक असलेल्या संस्थेचे नांव 
शशि २ ३ ७ 
| श्री. विठ्ठल श्रीरंग बांदल, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे । विनंती बदली 


शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड 


२ श्री. दिलीप रामकृष्ण नंदनवार, | शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर | प्रशासकीय बदली 
शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे 


3 श्री. चंद्ररोखर श्रीराम थोरात, शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना | प्रशासकीय बदली 
शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर 


०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्राचार्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता 
व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. विनंती बदली असलेल्या प्राचार्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 


०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

(9) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राचार्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेमधून तात्काळ 
कार्यमुक्त होऊन बदली झालेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. सर्व प्राचार्यांनी पर्यायी प्राचार्य हजर होण्याची वाट 
न पाहता संस्थेतील ज्येष्ठ विभाग प्रमुख/अध्यापक यांच्याकडे प्रभार सोपवून बदली झालेल्या संस्थेच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

(२) पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. बदलीच्या 
आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही प्राचार्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 

(३) बदली झालेल्या प्राचार्यांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पुर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येवू 
नये. 

(8) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व प्राचार्याचे 
ergata दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक १५ जुलै, २०१९ पर्यंतचे वेतन ते सध्या 
कार्यरत असलेल्या संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून 
काढण्यात येवू नये. सदर वेतन संबंधित प्राचार्य बदलीच्या संस्थेत रुजु झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या 
संस्थेने काढावे. दिनांक १६ जुलै, २०१९ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AAA: जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१९/प्र.क्र.४९/१९/तांशि-७ 


(4) हे SCT तात्काळ अंमलात येतील. जे प्राचार्य त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचे 
विरूध्द संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या ATA AT दिनांकापासून 
०१ महिन्यात संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास कळवावा. 


०४. सदर शासन SSS) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०५१५४४१०४१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Jaya 
Shetty una anon 


Date: 2019.07.05 15:49:08 +05'30" 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


her And 


प्रति, 
संबंधित प्राचार्य (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 

प्रत, 

मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

५. उप सचिव (तांशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. सर्व सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय. (तंत्र शिक्षण संचालनालया मार्फत), 

८. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे /कराड /नागपूर (संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालया मार्फत), 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सातारा/नागपूर, 
(वरील अ. क्र. ८, ९ व १० यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व प्राचाऱ्यांचे कार्यमुक्‍ततेच्या 
दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत - जास्त दि. १५ जुलै, २०१९ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या 
संस्थेमार्फत अदा करावयाचे आहे. त्यानंतरचे वेतन बदली झालेल्या संस्थेमार्फत अदा करावयाचे 
आहे. सदर सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.) 

११. निवड नस्ती (तांशि-७). 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


